होर्डिंग व बॅनरवरील संदेश डिजिटल पध्दतीने 
फ्लेक्सवर छपाई करणे/लावणे/काढणे याकरीता 
विहित कार्यपध्दतीने निवड करण्यात आलेल्या 
संस्थांच्या यादीस व दरास मान्यता देणेबाबत- 
सन २०२३. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मावज-२०२१/प्र.क्र.२११/का.३४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १३ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांका मावज- २०१९/प्र.क्र.९१/३४, दि. ७.६.२०१९ 
२) माहिती जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र. प्रदर्शने /२०२२/होर्डिंग/का- ६/३९९, 
दि.१.६.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या अखत्यारीतील महाराष्ट्रातील विविध 
ठिकाणी असणाऱ्या होडिंग्जवर तसेच बॅनरवर शासनाच्या विविध जनकल्याणकारी योजनांची 
माहिती व संदेश डिजिटल पद्धतीने फ्लेक्सद्वारे छपाई करणे तसेच ते लावणे/काढणे या 
कामासाठी निवडलेल्या संस्था व त्यांच्या दरास दिनांक ७ जून २०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे 
मान्यता देण्यात आली होती. या शासन निर्णयाची मुदत दोन वर्ष कालावधीपर्यंत होती. सदर 
शासन निर्णयाची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर प्रस्तुत कामासाठी विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब 
करुन नव्याने निश्चित करण्यात आलेल्या संस्था व त्यांच्या दरास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

शासनाच्या जनकल्याणकारी योजनांची माहिती व संदेश डिजिटल पद्धतीने फ्लेक्सद्वारे 
छपाई करुन ती राज्यातील विविध ठिकाणी असणाऱ्या होर्डिंग्जवर तसेच बॅनर्सवर लावणे व 
काढणे यासाठी संस्था व दर विहित कार्यपद्धतीने निश्चित करण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबवून 
प्राप्त झालेल्या १५ संस्थांच्या अर्जांपैकी निविदा प्रक्रियेच्या नियम,अटी व शर्तीनुसार संपूर्ण 
निकषांची पूर्तता करणाऱ्या पुढील विवरणपत्र “अ” व “ब” येथे नमूद संस्थांना तसेच त्यांच्या 
दरांना त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या महसूली विभागाकरीता या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२१/प्र.क्र.२११/का.३४ 


(अ) माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनाळलयाच्या अखत्यारीतील २०५१० फूट आकाराच्या होडिंग्जवर 

फ्लेक्स छपाई करुन (लावणे/काढणे यासह) संदेश प्रसारित करणाऱ्या संस्था व त्यांचे दर 

खालीलप्रमाणे राहतील : - 

अ.क्र संस्थेचे नाव विभाग प्रति चौ.फू.दर 

। मे.अलका प्रिंटर्स कोकण विभाग ।११-- GST १८ % (१.९८) । १२.९८ 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक, 
जेल रोड, धुळे - ४२४००१ नाशिक विभाग | 90.244 GST १८% (१.८५) १२.१० 
मो.क्र.९१४२३९८२१७०/९४२२२८९५२० कोल्हापूर विभाग | १०.६५-- GST १८ % (१.९२) १२.५७ 
ई-मेल: kaprinters§ ¥§@gmail.com 

२. | 4. ड्रिम क्रिएशन अँडव्हर्टाझिंग मुंबई मुख्यालय | ११.४८-- GST १८% १४.०० 
ऑफिस नं.४,५,प्ळॉट नं.११ आणि ३३, (२.५२) 
क्रिष्णा चेंबर, विद्या नगर,औरंगाबाद. 
BS ul त्त पुणे विभाग ९.८४-- GST १८ % (२.१६) | १२.०० 
ई-मेळल:06068115018811071808.001 औरंगाबाद वि! ९.०२-- GST १८% (१.९८) | ११.०० 

लातूर विभाग । ९.०२- GST १८% (१.९८) | ११.०० 

३. मे.कपिल इंडस्ट्रीज, नागपूर विभाग | ९.७५-- GST १८% (१.७५) | ११.५० 
ए-१०६, टीटीसी इंडस्ट्रीयल एरिया, 
खैरणे एमआयडीसी, टीबी रोड, अमरावती विभाग| ९.७५-- GST १८ % (१.७५) | ११.५० 
नवी मुंबई. 


मो.क्र.१८१९८८११५५ 
ई-मेल:<50॥॥0०४७०॥॥॥॥.००॥ 


(ब) डिजिटल पध्दतीने फ्लेक्स बॅनर्स छपाई करुन संदेडा सार्वजनिक ठिकाणी लावणे व काढणे 


याकरीता संस्थेचे नाव व दर पुढीलप्रमाणे राहतील :- 


अ.क्र संस्थेचे नाव विभाग | एका बॅनरसाठी प्रति चौ.फूट दर | दहा/त्यापेक्षा जास्त बॅनरसाठी प्रति 
चौ.फूट दर 

१. मे.कपिल इंडस्ट्रीज, मुंबई (मुख्यालय) | -&.30+ GST १८% (१.१४) ७.४३ | ६.३० GST १८% (१.१४) ७.४३ 
ए-१०६, टीटीसी इंडस्ट्रीयल कोकण (विभाग) | &.304 GST १८% (१.१४| ७.४३ | ६.३० GST १८% (9.98) ७.४३ 
एरिया, पुणे(विभाग) ६.३०-- GST १८% (१.१४) ७.४३ | &.304 GST १८% (9.98) ७.४३ 
खैरणे एमआयडीसी, नाशिक(विभाग) — | ६.३० GST १८% (9.98] ७.४३ | ६.३०- GST १८% (9.98), ७.४३ 
टीबी रोड, कोल्हापूर(विभाग) | &.30+ GST १८% (१.१४| ७.४३ | &.30+ GST १८% (१.१४ ७.४३ 
नवी मुंबई औरंगाबाद(विभाग) | ६.३०-- GST १८% (१.१४ ७.४३ | &-30+ GST १८% (१.१४) 9.83 
मो.क्र.९८१९८८११५५ नागपूर(विभाग) &.30+ GST १८% (१.१४) ७.४३ | ६-३०- GST १८% (१.१४) ७.४३ 
ई-मेल:९80)॥10०४७0॥8॥.001 | अमरावतीत्विभागी | ६३०३ GST १८% (१.१७ ७.४३ | &.304 GST १८% (9.98 ७.४३ 
लातूर(विभाग) &.30+ GST १८% (१.१४) ७.४३ | ६.३०- GST १८% (१.१४) ७.४३ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२१/प्र.क्र.२११/का.३४ 


2. 


प्रत, 


उपरोक्त विवरणपत्रात नमुद दर हे जीएसटीसह असून यावर शासन नियमानुसार कोणताही 
स्वतंत्रपणे कर आकारण्यात येणार नाही. तसेच मंजूर झालेले दर हे सर्व शासकीय विभाग, कार्यालये 
महामंडळे, मंडळे, प्राधिकरणे, उपक्रम, आयोग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, इतर स्वायत्त संस्था, जिल्हा 
परिषद, नगर परिषद, शासन पुरस्कृत सहकारी संस्था यांना लागू राहतील 


. निवड झालेल्या संस्थांकडून सदर दर मान्य असल्याबाबतच्या सहमतीसह रु ५००/- च्या स्टम्प 


पेपरवर करारनामा माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनाळयाने करुन घ्यावा. 


. करारनाम्यात नमूद करण्यात आलेल्या नियम,अटी व शार्ती नुसार मान्यताप्राप्त संस्थांकडून शासकीय 


योजनांच्या प्रसिद्धीचे काम समाधानकारकरीत्या पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी माहिती व जनसंपर्क 
महासंचाळनालयाची राहील. 


. वरील विवरणपत्रात नमूद केलेल्या संस्था व त्यांच्या दरास हा शासन निर्णय निर्गमित झालेल्या 


दिनांकापासून दोन वर्षासाठी किंवा नवीन संस्था व दर निश्चित होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी यापैकी 
जे अगोदर घडेल तोपर्यंत शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१३१६५५००३४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RIMA SUBHASH DUTTAROY 
RNMENT OF MAHARASHTRA, 


VE! 

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=487393c812e41c98e63a7a73c63e1d078da4c3c899 
b4307a07d4d99b40a7d635, postalCode=400032, 
st=Maharas| 


D ) TT AR Y INumber=B813A4CECE1744D0527A20F20D15FC2FFC7 
1D4457A8AE2120E0D35781B42C049C, ‘RIMA SUBHASH 
ITTAI 


Date: 2023.10.13 16:58:10 +05'30' 


(रिमा दत्तरॉय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन,मलबार हिल, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

३. मा.उपमुख्यमंत्री व मंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

४. मा.उपमुख्यमंत्री व मंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

५. विरोधी पक्षनेते,विधानपरिषद /विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२,नागपूर 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२,नागपूर 

८. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१०. प्रधान सचिव, माहिती व जनसंपर्क,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
११.सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२. महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय ,मंत्रालय,मुंबई -४०० ०३२ 
१३.संचालक (माहिती) (प्रशासन),माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१५.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२१/प्र.क्र.२११/का.३४ 


१६.उपसंचालळक(लळेखा),माहिती जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय ,मुंबई-३२ 

१७.लेखाधिकारी,माहिती जनसंपर्क महासंचालनालय AAS ,मुंबई-३२ 

१८.कक्ष अधिकारी,कार्यासन-१४४३,नियोजन विभाग, मंत्रालय ,मुंबई-३२. 

१९.कक्ष अधिकारी/व्यय-४/विनियम, वित्त विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई-३२. 

20. मे.अलका प्रिंटर्स, धुळे/मे. ड्रिम क्रिएशन अँडव्हर्टाझिंग,औरंगाबाद/मे.कपिल इंडस्ट्रीज,नवी मुंबई, जि.ठाणे 
(माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई यांचे मार्फत) 

२१. .निवड नस्ती/का.३४(दोन प्रती), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


